मंडगांव दुय्यम कारागृह जिल्हा जळगांव यांचो 
आहार खर्चाची बिले अदा करण्याबाबत. ____ 


- महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासत निर्णय क्रमांक;एमआयएस ०१२०/१५/१ १५/पीआरएस-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. दिनांक: € जुलै, २००३. 


बाचा:-५) जिल्हा दंडाधिकारी यांचे पत्र क्र.दंडप्र/२/कावि/१२७२/२०००, दि.१.१.२००३ 
२) तसेच कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे यांचे पत्र 
क्र.रेशन/दुकान/१०९०/२०००/१४५८/कक्ष-३,दि. ३.२.२००३ व दि.१६.४.२००३ चे पत्र, 
३) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस ०१२०/१५/५१५/पीआरएस-२, 
दि.१९ मार्च, २००३. ony | 


शासन निर्णयः:- जिल्हादंडाधिकारी, जळगांव यांनी त्यांच्या fe, १.२००३ च्या पत्रान्वये 
भडगांव दुय्थम' कारागृह जिल्हा जळगांव यांच्या कारागृहातील आरोपींच्या आहार 
भत्त्याविषयक GH १.१.९० ते 39.92.90, १,१,९१ ते ३१,१२.९१ व॑ १.१.९२ ते ३१.१२.९२ 
या कालावधीतील रु.४१,३७०/- इतक्या रक्कमांची देयकांची बिले अदाय प्रलंबित असून 
सदर देयके १ वर्षावरील कालावधीची असल्याने त्यास शासनाच्या मंजूरीसाठी प्रस्ताव 
पाठविला होता, सदर देयके उशीराने सादर केल्याने त्यास विलंब झाल्याचे कारागृह 
उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय यांनी कळविले होते. 'ही बाब विचारात घेऊन विभागाच्या 
समक्रमांकीय दि.१९ मार्च, २००३ च्या शासन निर्णय सदर रक्‍्कन अदा करण्याबाबत 
शासनाने मंजूरी दिलेली होती. तथापि सदर रक्‍कम सन २००२-०३ च्या आर्थिक वर्षात 
खर्च होऊ न शकल्याने कारागृह महानिरीक्षक (मुख्यालय) WUT त्यांच्या दि.१६.४.२००३ च्या 
पत्रान्यये सदर रक्‍कम सन २००३-०४ या आर्थिक वर्षात खर्च कण्यास मंजूरी देण्याची 
विंनती केली होती. त्यानुषंगाने जिल्हा दंडाधिकारी, जळगांव भडगांव दुय्यम कारागृह 
जळगांव यांच्या कारागृहातील आरोपीच्या आहार भत्त्याविषयक दि.१.१.९० ते दि.३१.१२.९२ 
या कालावधीतील रु. ४१,३७०/- (एकेचाळीस हजार तीनशे सत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या 
प्रलंबित देयकांची अदायगी करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर देयकांची अदायगी 
करताना जिल्हादंडाधिकरी, जळगांव यानी शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र 
९०००/प्र.क्र.४६/२००१, दिनांक १५.७.२००१ मधील अनुक्रमांक ६ नियम yo मधील 
तरतूदीनुसार सदर देयके कोषागारास सादर करण्यात आली नव्हती व. त्याचे प्रदान 
करण्यात आले नव्हते. त्याची खात्री करावी. सदर रकमेचा खर्च मुख्यलेखाशिर्ष 
२०५६-तुरुंग (००)(०३) इतर तुरुंग (२०५६-००५३) या लेखाशिर्षाखाली सन २००३-०४ च्या 
उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा, 


33 LX" Apramiaiprs- 11200 3\maylletter 346 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र १०००/प्र.क्र,.४६/२००१, दिनांक 99.19.2009 
अन्वये प्रशासकीय विभागाकडे असणा-या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नादाने, 


done 


( र.ना. माळी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 


प्रति, be 2° 
RTE महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. | 

कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/ कारागृह उप महनिरीक्षक पश्‍चिम 
विभाग पुणे.  .. 

जिल्हाधिकारी, जळगांव. र 
तहसीलदार तथा अधिक्षक भडगांव दुय्यम कारागृह, जिल्हा जळगांव. 
महेलेखापाल १/२ (लेखा व अनज्ञोयता) (लेखा परिक्ष), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/नागपूर, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 


को चयारश शकली 


